उमरी व पोहरादेवी ता.मानोरा जि.वाशिम 
या तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडयातील 
कामांना पुनर्विनियोजनाद्वारे रु. ५९.९१ कोटी 
निधी उपलब्ध करून वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग-२)/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ७ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा:- 
१) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क.६/१४४४, दि. ४ जून,२०१५. 

२ ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक:तिर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि.१०.१.२०२३. 
३) ग्राम विकास विभाग शासन शुद्धीपत्रक क्र:तिर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि.१७.१.२०२३ 
४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.१६ मार्च, २०२३. 
५) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र: तिर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६,दि.२९ मार्च,२०२३. 
६) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रःतीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग-२)/यो-११,दि:१८.१.२०२४. 
७ जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे पत्र क्र. जिनिसवा/ससंअ/पव्य/०६/२०२४,दि.२.१.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

उमरी व पोहरादेवी ता.मानोरा fea या तीर्थक्षेत्रा्या विकास आराखडयास 
संदर्भाधीन क्र.२ व ३ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु.३२६.२४ कोटी इतक्या रक्कमेच्या विकास 
आराखडयास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.५ व ६ च्या शासन 
निर्णयान्वये अनुक्रमे रक्‍कम रू. ८१.०० कोटी व रु.३.०० कोटी असा एकूण रक्‍कम रू.८४.००कोटी 
इतका निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भिय पत्र H.0 अन्वये 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांच्याकडून निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यानुसार ग्राम 
विकास विभागाच्या ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम (२५१५ २५६६)- 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) अंतर्गत रु.१५०.००कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून 
रु.१०.००कोटी व ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांया विकासाकरीता अनुदान (रु.२.०० कोटी ते 
रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.२४०.०० कोटी 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुदी मधून रु.१००.००कोटी sail एकूण रु.११०.०० कोटी इतकी रक्‍कम 
लेखाशीर्ष २५१५ २५८४ (कार्यक्रम-३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली 
पुनर्विनियोजनाद्वारे वळती करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, वित्त विभागाच्या 
मान्यतेनुसार सदर निधीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्याची व सदर तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी 
करावयाच्या विकास कामांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग फाईल)/योजना-११ दि.७ फेब्रुवारी,२०२४ 
शासन निर्णय :- 

श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५ २५८४) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक 
अनुदाने या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 
रु.२५.००कोटी इतका संपूर्ण निधी करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी उमरी व 
पोहरादेवी ता. मानोरा जि.वाशीम या तीर्थक्षेत्राचा आराखडयासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपेक्षा अधिक निधीची मागणी केल्यामुळे पुनर्विनियोजनाद्वारे रु.११०.०० कोटी इतका निधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तो खालील प्रमाणे आहे : 


लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजनाद्वारे | पुनर्विनियोजनानंतर 
तरतूद (रक्कम । वितरीत करावयाचा | होणारा निधी (रक्‍कम 
कोटीमध्ये) निधी (रक्‍कम कोटीमध्ये) 
(२०२३-२४) कोटीमध्ये) 
मागणी क्र.एल.०३, लेखाशीर्ष २५१५ २५६६, १५०.०० -१०.०० १४०.०० 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) 
मागणी क्र.एल.०३, लेखाशीर्ष २५१५ २५२१, २४०.०० -१००.०० १४०.०० 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) 
मागणी क्र.एल.०३, लेखाशीर्ष २५१५ २५८४, २५.०० --११०.०० १३५.०० 
३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) (कार्यक्रम) 


२. पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा 
foray या तीर्थक्षेत्राकरिता रु.५९.९१ कोटी इतका निधी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना याद्वारे 
वितरीत करण्यात येत आहे.” 

३. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सदर कामे पूर्ण करताना उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय 
क्र.०२, ०३ मध्ये नमूद अटी-शार्ती व त्यामध्ये दिलेले संबंधित निर्देश व प्रचलित नियम लागू राहतील. 


४. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी, कामांचा प्राथम्यक्रम 
निश्चित करावा व तद्‌नंतरच सदर कामांवर निधी खर्च करण्यात यावा. 

५. सदर निधी आहरण करुन संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. सदर कामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी असल्याची व 
बांधकामासाठी आवश्‍यक जागा ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद मालकीची आहे, याची जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळील कार्यकारी समितीने खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग फाईल)/योजना-११ दि.७ फेब्रुवारी,२०२४ 

या दृष्टीने जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी दक्षता घ्यावी, सदर कामांचा त्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन 
कामावर देखरेख ठेवावी व कामांचा भौतिक प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर 
करावी. तसेच, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी या योजनेकरिता झालेल्या/ होणाऱ्या खर्चाचा आढावा 
घेऊन महालेखापाल कार्यालयातील खर्चाशी ताळमेळ घेऊन त्यामध्ये तफावत राहणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी व सदर निधी आवश्‍यक बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

८. राज्य शासनामार्फत वेळावेळी प्रस्तुत योजनेविषयी व वित्त विषयक वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेले आदेश/नियम/शासननिर्णय/वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करून 
वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

९. सदर कामांचे नियोजन व खर्चाचे सनियंत्रण, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि 
२०१५/प्र.क. ६/१४४४, दिनांक ४ जून, २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे सोपविण्यात येत आहे. समितीची 
कार्यकक्षा शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार राहिल. 

१०. याबाबत प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

११. त्याचप्रमाणे सर्व संबधितांचे लक्ष या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१६/११/२०१२ कडे वेधण्यात 
येत असून पशुहत्त्या व अंधश्रद्धा वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत केला जाणार 
नाही. सबब,संबंधित तीर्थक्षेत्रस्थानी असे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यास योग्य ती कार्यवाही 
केली जाईल व शासकीय अनुदान थांबविले जाईल. 

१२. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने कामांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधीत कार्यान्वयीन 
यंत्रणांशी समन्वय साधावा व कामे विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना 
कराव्यात. 

१३. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी क्र.एळ ०३, २५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम १९६, 
जिल्हापरिषदांना सहाय्य (००) (०९) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी विशोष कार्यक्रम 
श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५ २५८४) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 

या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर व पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२३/प्र.क्र.२६८(भाग फाईल)/योजना-११ दि.७ फेब्रुवारी,२०२४ 


१४. 


सदर निधी नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.४२/१४४४ दि.२३/०१/२०२४ व वित्त 


विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.७०/व्यय-१५ दि.३०/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार वितरीत 


करण्यात येत आहे. तसेच, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये अटीची व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


१५. 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१४०५०२६५२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

DN: c=I ERNMENT Of 

MAHAI ५, ou=t 

ण 

2 lb9c38a46f4cd82e1e450b 
NYA: ss 


VALVI 0, 
(का.गो. वळवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


omagss 


ate: 20: 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 

मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुकत, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय - १५, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग मुंबई 
निवड नस्ती (का. यो-११), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


